राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत 


Indian Council of Agriculture Research 
(ICAR)- Central Citrus Research Institute 
(CCRD या संस्थेच्या Containerized 


Disease-free Production of Citrus Planting 
Material and Technology Dissemination 
या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राकृवि-२०२४/प्र.क्र. ४३/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : 92 फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:-राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त-शासन पत्र जा.क्र. राकृवि -११२३/७.३.२३२/१४५, दिनांक २५/०१/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीची ३४ वी बैठक 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी दिनांक ०८.०१.२०२४ रोजी आयोजित 
करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये Indian Council of Agriculture Research (ICAR)- 
Central Citrus Research Institute (CCRI) UI संस्थेचा Containerized Disease-free 


Production of Citrus Planting Material and Technology Dissemination हा प्रकल्प 
राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्‌नुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (SLSC) दिनांक 
०८.०१.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या ३४ व्या बैठकीत मंजुरी दिलेल्या Indian Council of 
Agriculture Research (ICAR)- Central Citrus Research Institute (CCRI) या संस्थेचा 


Containerized Disease-free Production of Citrus Planting Material and Technology 
Dissemination या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२४/प्र.क्र. ४३/९-ओ 


सदर प्रकल्पाचा बाबनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


Project Name - Containerized Disease-free Production of Citrus Planting Material and 
Technology Dissemination 


(Rs. in lakhs.) 
Sr.no. Particulars Grant 
A. Recurring 
1. | Outsourcing of Contractual technical Manpower 82.80 
2. | H.R.D./ Training/ Demonstration/ Travelling 14.00 
3. | Improved Varietal imports of and related activities 15.00 
4. | Contingencies (Publications of literature, Inputs for 130.00 
nurseries like Fertilizer, Pesticides, labour payments, 
Security expenses etc. honorarium to ICAR — CCRI, 
Nagpur staff @5% of basic pay) 
Total (A) Rs.(lakhs) 241.80 
B. Non- Recurring 
1. | Works 580.00 
2. | Equipments 82.00 
Total (B) Rs.(lakhs) 662.00 
C. Administrative expenses (2%) 18.00 
Total Grant (A+B+C) 921.80 


2 सदर प्रकल्पाची अमंलबजावणी करताना राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या 
मार्गदर्शक सूचना/विहित निकष, राज्य प्रकल्प मंजूरी समितीने दिलेले निर्देश व प्रचलित 


कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत 


झालेल्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे प्रलंबित 
दायित्व विचारात घेता निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


Oa राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत Containerized Disease-free Production of Citrus 


Planting Material and Technology Dissemination या प्रकल्प उपभारणीकरिता नियमित 


तपासणी अधिकारी म्हणून संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 


तसेच विस्तृत प्रकल्प अहवालानुसार अनुदान वितरीत करण्याकरिता वार्षिक गुणवत्ता आणि काम 


प्रगती प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी म्हणून संचाळक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे यांना घोषित करण्यात येत आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२४/प्र.क्र. ४३/९-ओ 


योजनेचा आर्थिक व भौतिक अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला व राज्य शासनाला सादर 


होईल याची संचालक (फलोत्पादन) यांनी दक्षता घ्यावी. 


५. सदर योजनेकरीता आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे नियंत्रक अधिकारी 


म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहायक संचालक, लेखा-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२१२१५०७२९९७०१ असा 


आहे. at sear डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
H E M A NT DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c 1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c 
G O RA K H N AT H 7a7ff397b2e5305303d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE40408 
36DF541FD3620CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR ia 


Date: 2024.02.12 15:17:29 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२. मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई -३२ 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तलय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

५. संचालक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, 
अमरावती रोड, नागपूर 

उप सचिव (राकृवियो), कार्यासन wat, कृषि व पदुम विभा'ग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तलय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

. विभागीय कृषी सहसंचालक, नाशिक. 

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक. 

१०.सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

१२.सहसंचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई-३२, 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१४.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५.कक्ष अधिकारी, कार्यासन २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१६.कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४अ, कृषि व vay विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 

१७.निवड नस्ती/कार्यासन ९ओ 


one SG & 


RkREKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


